सन २०२३-२४ मधील अर्थसंकल्पित 

तरतूदीचे वितरण करणेबाबत. 

डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना 
(सर्वसाधारण) (२४२५१००९)-३३ अर्थसहाय्य 


महाराष्ट्र हासन 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र.अर्थसं ०५२३/ प्र.क्र. १३६/१८-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक : २६ जुले, २०२३ 
वाचा :- 
१. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक सीसीआर ०६१२/प्र.क्र.२६९/२-स, 


दिनांक ०३/१२/२०१२ 

२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.३१/कोषा-प्रशा ५, दिनांक १०/०५/२०१६ 

३. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक संकीर्ण-०५२१/प्र.क्र.६०/१८-स, 
दिनांक ११/०६/२०२१ 

४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२/०४/२०२३ 

५. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक अर्थसं-०५२३/प्र.क्र.१३६/१८-स, 
दिनांक ०१/०६/२०२३. 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील शेतकऱ्यांना सहकारी कृषी पत संस्थांमार्फत व्याज दरात वसुलीशी निगडीत 
प्रोत्साहनात्मक सवलत देण्याचा निर्णय शासनाने दिनांक २४/११/१९८८ च्या शासन निर्णयान्वये घेतला 
आहे. त्यानुसार दिनांक ०२/११/१९९१ च्या शासन निर्णयानुसार डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत 
योजना दिनांक ०१/०४/१९९० पासून पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना लागू करण्यात आली आहे. या 
योजनेअंतर्गत सहकारी कृषी पतसंस्थेकडून पीक कर्ज घेणाऱ्या व त्याची प्रतिवर्षी ३० जूनपर्यंत संपूर्ण 
परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याज सवलत देण्यात येत आहे. राष्ट्रीयकृत बँका, ग्रामीण बँका व खाजगी 
बँकांकडून कर्ज घेणाऱ्या शोतकऱ्यांनाही सदर योजना लागू आहे. मात्र थकीत कर्जास, तसेच, मध्यम मुदत व 
दीर्घ मुदत कर्जास सदरची योजना लागू नाही. या योजनेअंतर्गत शेतकऱयांना सहकारी कृषी पतसंस्थांमार्फत 
व बँकांमार्फत मिळणाऱ्या पीक कर्जावरील व्याज दराशी निगडीत व्याज सवलत देण्यात येत आहे. दिनांक 
०३/१२/२०१२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार रूपये १.०० लाखापर्यंतच्या पीक कर्जावर वार्षिक ३% व 
त्यापुढील रूपये ३.०० लाखापर्यंतच्या पीक कर्जावर वार्षिक १% दराने व्याज सवलत लागू करण्यात 
आलेली आहे. तसेच शासनाने दिनांक ११/०६/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रुपये ३.०० लाख 
मर्यादेपर्यंत अल्प मुदत पीक कर्ज घेऊन त्याची मुदतीत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाचे 3% 
व्याज सवलत विचारात घेऊन सदर कर्ज शेतकऱ्यांना शुन्य टक्के (0%) दराने उपलब्ध होणार आहे. 

राज्य शासनाच्या धोरणास अनुसरून डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेअंतर्गत सं.क्र.४ 
नुसार अर्थसंकल्पीय तरतूदीचा निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं ०५२३/ प्र.क्र. १३६/१८-स 


शासन निर्णय :- 

सन २०२३-२४ वर्षात डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेअंतर्गत (२४२५ १००९)-३३ अर्थसहाय्य 
खाली रु.३६०००.०० लाख अर्थसंकल्पित तरतूद असून त्यापैकी रु.३६००.०० लाख एवढ्या निधीचे वितरण 
वाचा क्रमांक-५ येथील शासन निर्णयान्वये करण्यात आले आहे. आता रु.३६००.०० लाख (रूपये छत्तीस कोटी 
फक्‍त) एवढ्या निधीचे वितरण करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२/०४/२०२३ मधील 
तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पूर्तता होत आहे. 
३. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँका / संस्थांस वितरीत करताना आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांनी सदर रकमेबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करून घ्यावे व त्याची प्रत शासनास 
सादर करावी. 
४. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य कार्यालयाने वित्त विभागाच्या उपरोक्‍त 
वाचा क्र. ४ येथील शासन परिपत्रकामधील सूचनांचे पालन करावे. 
५. सदर तरतूद संबंधित संस्थांना अदा करण्यासाठी १"/०००४-सहायक निबंधक (अर्थसंकल्प आणि नियोजन) 
आयुक्‍त, सहकार, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच लेखाधिकारी, अधिन 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. सदर निधी आहरण करून हा खर्च किती वेळेत होईल हे सहकार आयुक्‍त व निबंधक, 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी पहावे. तसेच याबाबतचा अहवाल व विकास मंडळनिहाय खर्चाची 
माहिती वेळो वेळी शासनास पाठवावी. 
६. सदरहू रक्‍कम मागणी क्र.व्ही - २ मुख्यलेखाशिर्ष " २४२५ सहकार - (१०७), सहकारी पत संस्थांना 
सहाय्य (०२) व्याजात सवलत (०२)(०४) डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना (कार्यक्रम) (दत्तमत) 
(२४२५१००९) ३३, अर्थसहाय्य," या लेखाशिर्षाखाळीलळ सन २०२३-२४ या वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या 
तरतूदीमधून सदर रक्‍कम खर्च करण्यात यावी. 
७. सदर IR निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं २०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ- 
३, दि.१२/०४/२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांतर्गत निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
es सदरचा झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७२६१४१००३८५०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 

RAHUL oN 0000010011 ती 


b6c4f872b298eba5b276742f5d2e72d0421076 
ic51e27e130, postalCode=400032, 


CHANDRASHEKHA iiss 


INumber=6D85E99C3671CB5DA40A5218962B08B2FAEA 
34CA2FOBFC7731E9E07ECA33F6DA, cn=RAHUL 
R S H | N D E CHANDRASHEKHAR SHINDE. 
Date: 2023.07.26 14:35:23 +05'30" 


(राहूल शिंदे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत माहितीसाठी व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :- 

१. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
२. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

३. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं ०५२३/ प्र.क्र. १३६/१८-स 


४. महालेखाकार, महाराष्ट्र- १, मुंबई. 

५. महालेखाकार, महाराष्ट्र- 2, नागपूर. 

६. समन्वयक, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती, पुणे. 

७. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, लि. मुंबई. 

८. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था. 

९. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था. 

१०. वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-१३, मंत्रालय, मुंबई. 

११. अवर सचिव (कार्या. १७-स), सहकार, पणन व gala विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१३. निवड नस्ती-१८-स. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


